कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यंत्रणेतील उपसंचालक/सहायक संचालक, 
गट-अ व कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक/ 
स्व-विनंतीने बदल्या-२०१८. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
क्रमांक : बदली-२०१८/प्र.क्र.९१/प्रशा-२ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र.२०४, २ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २१ जून, २०१८ 


शासन seat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनीयमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील उपसंचाळक/सहायक 
संचालक, गट-अ व कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब संवर्गातील 
खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची नियतकालिक व उक्त नियमाच्या कलम ४(४) व (4) मधील 
तरतुदीनुसार त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात बदली करण्यात येत 
आहे :- 


अ. । अधिकाऱ्याचे नाव | सध्या कार्यरत असलेले बदलीनंतर पदस्थापना शेरा 
क्र. कार्यालय द्यावयाचे कार्यालय 

1१ | २ ३ a on 4 

उपसंचालक, गट-अ 

i श्री. शहा.बा. अंगणे | hares विकास, रोजगार | कौशल्य विकास, रोजगार व स्व-विनंतीने 
व उद्योजकता, विभागीय । उद्योजकता विभागीय (रिक्‍त पदी) 
मुख्यालय मुंबई मुख्यालय, पुणे 

सहायक संचालक, गट-अ 
२ श्रीमती. कौडल्य विकास, रोजगार | जिल्हा कौशल्य विकास, नियतकालिक 
छा.अ.कुबल व उद्योजकता रोजगार व उद्योजकता (रिक्‍त पदी) 
संचाळनालय मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई हहर 
कौठडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्डान अधिकारी, गट-ब 

३ | MB. as जिल्हा कौशल्य विकास, | आदिवासी उमेदवाराकरिता नियतकालिक 
रोजगार व उद्योजकता | कौशल्य विकास रोजगार व (रिक्‍त पदी) 
मार्गदर्शन केंद्र, उद्योजकता माहिती व 
गडचिरोली , मार्गदर्शन केंद्र, गडचिरोली. 

४ | श्री.प.भ. जाधव कौडल्य विकास, रोजगार | विद्यापीठ कौडल्य विकास, नियतकालिक 
व उद्योजकता, विभागीय | रोजगार व उद्योजकता (रिक्‍त पदी) 
मुख्यालय, नागपूर माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, 

नागपूर 


शासन आदेड़ा क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.९१/प्रशा-२ 


मार्गदर्शन केंद्र, सिंधुदुर्ग 


मार्गदर्शन केंद्र, लातूर 


५ | श्री.भु.रा.रिठे जिल्हा कौशल्य विकास, | जिल्हा कौशल्य विकास, | नियतकालिक 
रोजगार व उद्योजकता | रोजगार व उद्योजकता ।  (श्री.सु.दि.उचले 
मार्गदर्शन केंद्र, औरंगाबाद | मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड यांच्या बदलीने 

होणाऱ्या रिक्‍तपदी) 

६ | श्री.सु.दि. उचले | जिल्हा कौडल्य विकास, | जिल्हा कौशल्य विकास, | नियतकालिक 
रोजगार व उद्योजकता | रोजगार व उद्योजकता (रिक्‍त पदी) 
मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड मार्गदर्शन केंद्र, जालना 

७ । श्री.सा.बा. मोहिते | कौडल्य विकास, रोजगार | कौड़ाल्य विकास, रोजगार व नियतकालिक 
व उद्योजकता मार्गदर्शन | उद्योजकता विभागीय | (श्रीम. सं.ए.चौधरी 
केंद्र ,पनवेल मुख्यालय, पुणे यांच्या बदलीने 

होणाऱ्या रिक्‍त पदी) 

८  श्री.ग.प्र.बिटोडे  । जिल्हा कौडल्य विकास, | जिल्हा कौडल्य विकास, नियतकालिक 
रोजगार व उद्योजकता | रोजगार व उद्योजकता (Raa पदी) 
मार्गदर्शन केंद्र, रत्नागिरी | मार्गदर्शन केंद्र, रायगड 

९ श्रीमती सं.ए.चौधरी | कौडल्य विकास, रोजगार | जिल्हा कौडल्य विकास, नियतकालिक 
व उद्योजकता, विभागीय | रोजगार व उद्योजकता | (श्रीम. इ.सि.शोख 
मुख्यालय,पुणे मार्गदर्शन केंद्र, पुणे यांच्या बदलीने 

होणाऱ्या रिक्‍त पदी) 

॥्‌ श्री.सु.रा. झळके | जिल्हा कौशल्य विकास, | विद्यापीठ कौशल्य विकास, नियतकालिक 
रोजगार व उद्योजकता | रोजगार व उद्योजकता (रिक्‍त पदी) 
मार्गदर्शन केंद्र, अमरावती । मार्गदर्शन केंद्र, अमरावती 

i १ | श्री.सं.ज्ञा. आदिवासी उमेदवारांकरीता | जिल्हा कौडल्य विकास, नियतकालिक 

गायकवाड कौठल्य विकास, रोजगार |) रोजगार व उद्योजकता (रिक्‍त पदी) 
व उद्योजकता माहिती व | मार्गदर्शन केंद्र, नाशिक 
मार्गदर्शन केंद्र, कळवण 

१२ | श्रीमती इ.सि. arg | जिल्हा कौठल्य विकास, | जिल्हा कौडल्य विकास, नियतकालिक 
रोजगार व उद्योजकता | रोजगार व उद्योजकता (Raa पदी) 
मार्गदर्शन केंद्र,, पुणे मार्गदर्शन केंद्र, कोल्हापूर 

१३ | श्री.आ.बा. तांबोळी | जिल्हा कौडल्य विकास, | जिल्हा कौडल्य विकास, स्व-विनंतीने 
रोजगार व उद्योजकता | रोजगार व उद्योजकता (Raa पदी) 
मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे मार्गदर्शन केंद्र, सांगली 

१४ | श्री.र.म.पंतम जिल्हा कौड़ल्य विकास, | जिल्हा कौडल्य विकास, स्व-विनंतीने 
रोजगार व उद्योजकता | रोजगार व उद्योजकता (Raa पदी) 
मार्गदर्शन केंद्र, औरंगाबाद | मार्गदर्शन केंद्र, अहमदनगर 

१५ | श्री.अ.सं. ठाकरे, | कौशल्य विकास, रोजगार | आदिवासी उमेदवारांकरीता स्व-विनंतीने 
व उद्योजकता, विभागीय | कौशल्य विकास, रोजगार व (Raa पदी) 
मुख्यालय, अमरावती उद्योजकता माहिती व | (आदिवासी मार्गदर्शन 

मार्गदर्शन केंद्र ,अचळपूर | he असल्याने त्यास 
प्राधान्य देवून) 

१६ [SRT aps =| जिल्हा कौशल्य विकास, | जिल्हा कौशल्य विकास, स्व-विनंतीने 
रोजगार व उद्योजकता | रोजगार व उद्योजकता (Raa पदी) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.९१/प्रशा-२ 


१७ | श्रीम. सि.रा. | कौडल्य विकास, रोजगार | जिल्हा कौडठाल्य विकास, स्व-विनंतीने 
खिरोडकर व उद्योजकता | रोजगार व उद्योजकता (रिक्‍त पदी) 
संचालनालय मार्गदर्शन केंद्र, वर्धा 


२. उपरोक्त बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 


सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करून त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी रुजू होण्यास 


कळवावे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे व पदभार 


स्विकारल्याचा अहवाल आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचेमार्फत शासनास 
सादर करावा. 


३. श्री.श.बा.अंगणे, उपसंचालक, यांच्याकडे कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय 


मुख्यालय, मुंबई येथील रिक्‍त पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार पुढील आदेशापर्यंत, या आदेझान्वये 
सोपविण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०६२११६४७२६११०३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Baban Sheshrao Mandw 
jh Skill 


Baban Sheshrao ९ neprensuinoxparmen 


postalCode=400032, st=Mah: 
2,5.4.20=d101a905c7fca95ea9a4a68053d53dda%f 


d8b54a203c38351761 1e96421b187, Bi 
Mandwe spats 


Date: 2018.06.21 16:55:07 *05'30' 


(ब. 31. मांडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

५. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई 

६. संबंधित उपसंचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौठल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता संचालनालयामार्फत) 

७. संबंधित सहायक संचालक, Heresy विकास, रोजगार व उद्योजकता (red विकास, रोजगार व 
उद्योजकता संचालनालयामार्फत) 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता संचालनालयामार्फत) 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
संचालनालयामार्फत) 

१०. संबंधित अधिकारी (कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालयामार्फत) 

११. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


